राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जळ जीवन 
मिशन) अंतर्गत आदिवासी घटकासाठी राज्य 
हिस्सा नवीन लेखाशिर्ष उघडणे 
(२२१५-ए०६१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/ प्र.क्र.४३/पापु-१० 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना - 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन fa) हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यात 
राबविण्यात येतो. या योजनेंतर्गत आदिवासी घटक प्राधान्य असणाऱ्या गावांसाठी केंद्र शासनाकडून 
स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येते. मात्र त्या प्रमाणात राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधीची तरतूद 
केली जात नाही. या कार्यकमातंर्गत आदिवासी घटकासाठी राज्य हिऱ्याची तरतुद दर्शविण्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होता. 


शासन निर्णय- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत (जल जीवन मिठान) राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणी 
पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता तसेच आदिवासी घटक प्राधान्य असणाऱ्या गाव/ वाडया 
वस्त्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी निधी वितरणासाठी राज्य हिस्सा अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक मराठी इंग्रजी 

Demand no. टी-५ T-5 

मुख्य लेखाशिर्ष/ Major Head | 2294- पाणी पुरवठा व | 2215-Water Supply and Sanitation 
स्वच्छता 

उपमुख्य लेखाशिर्ष Sub ०१-पाणी पुरवठा 01 Water supply 

Major Head 

गौणशिर्ष Minor Head ७९६, जनजाती क्षेत्र | 796, Tribal Area Sub Plan 
उपाययोजना 

गट शिर्ष Group Head (09) जनजाती क्षेत्र | (01) Tribal Area Sub Plan 
उपाययोजना 

उपगटशिर्ष Sub Group (09) (१०) राष्ट्रीय ग्रामीण | (01) (10) National Rural Drinking 

pled पेयजल कार्यक्रम 1001 a 50% ) 
२२१५ए०६१ 
(राज्य हिस्सा ५०टक्के ) 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/ प्र.क्र.४३/ पापु-१० 


२. सदरहू शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं. 
ख.वि/चा-१ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/ यूओआर-७४/२०१९-२०/ २९३२,दि.०३.०९.२०१९ व 
वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८२/२०१९/व्यय-१४, दि.०१.१०.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००११७१७२४३३१३२८असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT BHIMRAO 
VASANT ४: 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=280e2beac20f526041fee94fé 

226522e1407a7f6aa0b06c8769634d4 
B H | M RAO 8c2976bc, postalCode=400032, 

street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

ou=NA, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=VASANT 
BHIMRAO MANE 
Date: 2020.01.18 17:10:42 +05'30' 


(वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१-मुंबई/२- नागपुर, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 
६. नियोजन विभाग(कार्यासन १४४३)/ वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई, 
७. विभागीय आयुक्त, (सवी, 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
१०. संचालक ( वित्त ) ,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१२.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर 
१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,सर्व 
१४.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
१६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, 
१७.पापु-०४ /२०/ २३/०६/१३/१७/१८, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/ प्र.क्र.४३/ पापु-१० 


१८. वित्त विभाग (व्यय-१४, अर्थ-१९), आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन०६/१७) 
मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती (पापु-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


